अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे या 
मंडळाच्या अधिपत्याखालील रायगड पाटबंधारे विभाग, 
कोलाड अंतर्गत पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड 
व लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३६ पदांना दिनांक 
१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
मंजुर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : मुदवा-२०१८/प्र.क्र.१६/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 24 एप्रिळ, २०१८ 
पहावे :- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदवा- २०१८ /प्र.क्र.१६/खारभूमी, 
दिनांक ३१.०१.२०१८ 
२) मुख्य अभियंता, जळसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे क्र.मुअ/ जसंविकोप्र/ 
आ.७(६)/१०३१, दिनांक १३.०३.२०१८ चे पत्र. 
3) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे क्र.मुअ/ जसंविकोप्र/ 
आ.७(६)/१६०६, दिनांक १६.०४.२०१८ चे पत्र. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/१६/आपुक-१, 
दिनांक ०५.०३.२०१८ 
शासन निर्णय :- 
अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे या मंडळाच्या अधिपत्याखालील रायगड 
पाटबंधारे विभाग, कोलाड अंतर्गत पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड व लघु पाटबंधारे 
उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३६ पदांना खालील 
अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 
अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 
ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंजूर सुधारित आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


२. अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे या मंडळाच्या अधिपत्याखालील रायगड 
पाटबंधारे विभाग, कोलाड अंतर्गत पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड व लघु पाटबंधारे 
उपविभाग, माणगांव कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सोबतच्या परिशिष्ट “अ 
मध्ये दर्शविली आहेत. 


३. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदावरील होणारा खर्च हा मागणी क्रमांक-आय ३, २७०१ 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० सर्वसाधारण, ००१, संचालन व प्रशासन, (०४) (०५) व्यवस्थापन 
आस्थापना (एक) (आस्था) मागणी क्र.आय-३,(०४)(०१) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 
ठाणे (२७०१४१९९) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.१६/खारभूमी 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/आपुक-१,दिनांक 
०५.०३.२०१८ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०४२५१२५१२९९६२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


7 ° Digitally si 
OT DN 
सहपत्र :- परिशिष्ट "अ " ॥॥-॥-॥॥-१-॥-०॥५॥ या 
र 2.5. 8€९7084108९620827509305421403646€200658011 
109 ५13, 
serialNumber=b6355ad75241d13fa2c6521dd0631733e641d367a8 
a Wa Nn t a78eb95f3c47026bb37e9e, cn=Manisha Sanjay Sawant 


Date: 2018.04.25 12:53:12 +05'30" 


(मनिषा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह :- 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३. निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

५. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
७. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई 

८. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

९. कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 
१०.कार्यासने, अर्थ-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.१६/खारभूमी 


शासन निर्णय क्रमांक इएसटी २०१८/प्र.क्र.१६/खारभूमी, दिनांक :- २५ एप्रिल, २०१८ 
सोबतचे परिशिष्ट "अ " 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अक्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या 
|. १ | २ ३ 1 ४ 
| रायगड पाटबंधारे विभाग १. उप अभियंता a 
कोलाड, अंतर्गत पाटबंधारे २. शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता/ ४ 
बांधकाम उपविभाग, कोलाड । सअश्रेणी-२ 
३. वरिष्ठ लिपिक a 
४. कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक ३ 
५. अनुरेखक 1 aa 
६. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
७. वाहनचालक किवता 
८. शिपाई २ 
९. चौकीदार ॥ अ. ॥ 
एकूण १८ 
२ | रायगड पाटबंधारे विभाग १. उप अभियंता 
कोलाड, अंतर्गत लघु २. शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता/ ४ 
पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव | सअश्रेणी-२ 
३. वरिष्ठ लिपिक i. 
४. कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक ३ 
५ .अनुरेखक १ 
६. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
७. वाहनचालक a 
८. शिपाई २ 
९. चौकीदार १ 
एकूण १८ 
एकूण (१--२) ३६ 


Manisha Sanjay Sawant 


(मनिषा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


